संसदीय कार्य विभागासाठी खरेदी 
केलेल्या ३ दूरचित्रवाणी संच खरेदीच्या 
खर्चाच्या प्रदानास मंजूरी देण्याबाबत- 
शुद्धीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः विमंअ २०१७/प्र.क्र.६४/तीन 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १२ मार्च, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय, संसदीय कार्य विभाग, क्रमांक विमंअ २०१७/प्र.क्र.६४/तीन 
दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१९ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ मधील परिच्छेद क्रमांक ६ 


“ ६. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/ 93 / 
विनियम, भाग २ दिनांक १७ एप्रिळ २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ च्या भाग - पहिला, उपविभाग तीन खालील 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिकेअंतर्गत अनुक्रमांक ४ येथील परिच्छेद 
क्रमांक २७ (२) खाली प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. ” 


या ऐवजी तो पुढील प्रमाणे वाचावा. :- 

“ ६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/ 93 / 
विनियम, भाग २ दिनांक १७ एप्रिळ २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ च्या भाग - पहिला, उपविभाग दोन खालील 
महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकार नियमांखालीळ अनुक्रमांक ४५ येथील नियम क्रमांक १६९' अन्वये 
प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. ” 


२. प्रस्तुत शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥8॥/१५॥॥9.9०५.॥] या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३१३१२२६०९०११५ असा आहे. 
हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Jadhav 


(सं.वा.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (संसदीय कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा, जलसंधारण, संसदीय कायी, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः विमंअ २०१७/प्र.क्र.६४/तीन 


३. मा.राज्यमंत्री (गृह, नगरविकास, सामान्य प्रशासन विभाग, विधि व न्याय, संसदीय कार्ये), 
यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव (संसदीय कार्य) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य , (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

६. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा)मुंबई / नागपूर 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. अवर सचिव वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

qo, आहरण व संवितरण अधिकारी, रोखशाखा, संसदीय कार्य विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


